मिहान प्रकल्पाच्या विकासा करिता महाराष्ट्र 
विमानतळ कंपनीस अनुदान वितरीत करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन पूरकपत्रक क्रमांक: बीयुडी.-१६२१/प्र.क्र.१२०/२८-अ 
मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक : १८ ऑक्टोबर, २०२१. 


वाचा:-१. शासन ज्ञापन क्रमांक:बीयुडी.-१६२१/प्र.क्र.१२०/२८-अ, 
दि.३०.०९.२०२१. 
२. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, 
दि.२४.०६.२०२१. 
शासन पूरकपत्रक:- 
उपरोक्त विषयावरील संदर्भाघीन शासन ज्ञापनात परिच्छेद ५ मध्ये खालील परिच्छेद 
समावेश करण्यात येत आहे. 


“हे शासन ज्ञापन वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र.४९२/२०२१/व्यय-४, 
दि.०१.०९.२०२१ अन्वये निर्गमित करण्यात Aa असून वित्त विभागाच्या दि.२४.०६.२०२१ 
रोजीच्या शासन निर्णयातील प्रत्येक अटीची पूर्तता करण्यात आली आहे, असे प्रमाणित 
करण्यात येत आहे.” 


२. सदर झासन पूरकपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक क्र. 
२०२११०१८१६१८५५९७०७ असा आहे. हे पूरकपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहेत. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


७ Digital avhal 
M a h e S h K | S a ‘al DN: c= harashtra, ou=General 

Administration Dep: रि री 

2. 33005; 34226358d9eb88 7509044064 
W h jalNumber=495c75b4c173c81f308bd63a1b33a5da4ea131ed18 

a V 7} a 2d44ea1b502ab4662e9810, ‘Mahe 
Date: 2021.10.18 16:21:05 +05'30' 
(महेश वाव्हळ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१. उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी मर्या., मुंबई 
२. संचालक, विमानचालन संचालनालय, जुहू विमानतळ, मुंबई. 

३. उपसंचालक, विमानचालन संचालनालय, जुहू विमानतळ, मुंबई. 

४. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा)/ (लेखा अनुज्ञेयता ),महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६. निवासी लेखा परीक्षक, मुंबई. 

७. कक्ष अधिकारी, कार्या-१४४३, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. कक्ष अधिकारी, कार्या-व्यय ४, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. कक्ष अधिकारी, कार्या-२५, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१०. निवड नस्ती 


